सेंट जॉर्जेस रुग्णालय, मुंबई येथील अतिदक्षता 
विभागाचे दुरुस्ती व नुतनीकरण करणे या 
कामाच्या अंदाजपत्रकास प्रशासकीय मान्यता 
प्रदान करणेबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, 
शासन निर्णय, क्रमांक : जीएचएम-२०२४/प्र.क्र.३७६/प्रशञा-१, 
गोकुलदास तेजपाल रुग्णालय आवार, नवीन गो.ते.संकुल, 
९ वा मजला, मंत्रालय, मुंबई -४०० ००१. 
दिनांक : ०१ ऑक्टोबर, २०२४ 


वाचा: आयुक्त, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन, मुंबई यांचे पत्र क्रमांक : संवैशिवसं /सेंजॉरु /ICU 
नुतनीकरण/४०१०/आय-प/२०२४, दिनांक २०.०३.२०२४ 


शासन निर्णय : 


विभागाच्या नियंत्रणाखालील सेंट जॉर्जेस रुग्णालय, मुंबई येथीळ अतिदक्षता विभागाचे दुरुस्ती 
व नुतनीकरण करणे या कामासाठी रुपये १४,९०,२६,८८७/- (रुपये चौदा कोटी, नव्वद लक्ष, सव्वीस 
हजार, आठडो सत्याऐंशी फक्त) इतक्या रक्कमेच्या बांधकाम अंदाजपत्रकास पुढील अटींच्या अधीन राहून 
प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे. 


अ.क्र. कामाचे नाव अंदाजित किंमत 
4 Development of 15 Bedded Intensive Care Unit (ICU) Modular at | १४,९०,२६,८८७ 
St.Georges Hospital, Mumbai 
एकूण अंदाजित रक्‍कम १४,९०,२६,८८७ 


१ सदर काम करण्यापूर्वी जागेच्या मालकी हक्काबाबत पुर्तता करण्यात यावी. 


२) प्रस्तुत काम पुरातत्व विभागाच्या अखत्यारित येत असल्यास संबंधित विभागाची तसेच 
महानगरपालिका व तत्सम प्राधिकरणे यांची पूर्व परवानगी घेण्यात यावी. 


३) तांत्रिक मंजूरी देताना राज्य दरसूचीबाह्य बाबींच्या दराकरीता शासन परिपत्रक क्रमांक - 
२०१७/प्र.क्र.११/नियोजन-३,दिनांक ११.०४.२०१७ नुसार कार्यवाही करण्यात यावी. 


४) प्रत्यक्ष काम करतेवेळी पर्यावरण विभाग, शासन निर्णय, इएनव्ही-२०१३/प्र.क्र.१७७/ 
तां.क्र.१, दिनांक १० जानेवारी, २०१४ मध्ये उल्लेख करण्यात आलेल्या मार्गदर्शक 
तत्वानुसार कार्यवाही करण्यात यावी. 


५) स्थापत्य कामाच्या कालावधीतच विद्युतीकरणाबाबत तसेच इतर अनुषंगिक कामांचे योग्य 
नियोजन करुन सदर कामे पूर्ण करावीत. 


६) विषयांकित कामाकरीता सुधारीत प्रशासकीय मान्यतेची आवश्‍यकता लागणार नाही, 
यादृष्टीने विशोष दक्षता घेऊन काम करण्यात यावे. 


शासन निर्णय क्रमांकःजीएचएम-२०२४/प्र.क्र.३७६/प्रशा-१ 


२. प्रस्तुत बांधकामासाठी येणारा खर्च खालील लेखाशीर्षात मंजूर होणा-या निधीतून 
भागविण्यात यावा. 
मागणी क्रमांक - एच-०८ 
४२१० - वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य यावरील भांडवली खर्च 
०३, वैद्यकीय शिक्षण, प्रशिक्षण व संशोधन 
१०५-विषमचिकित्सा पंचवार्षिक योजनांतर्गत 
(४२१० ००४१) ५३- मोठी बांधकामे 


३. सदर झासन निर्णय, वित्त विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/१३/ 
विनियम, भाग-२, दिनांक २०.०९.२०१९ मधील वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका-१९७८, भाग-१, 
उप विभाग-५, अनुक्रमांक-१, महाराष्ट्र सार्वजनिक बांधकाम नियमपुस्तिकेतील परिच्छेद क्रमांक 
१३४ (१) नुसार प्रशासकीय विभागाला प्रदान केलेल्या वित्तीय अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात 
येत आहे. 

छ. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२४१००११९५३३९२६१३ असा आहे. हा आदेशा 
डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
A N | [_ oe signed by ANIL KONDAJI 


DN: c=IN, o=Personal, 
postalCode=400083, st=Maharashtra, 


KO N DAJ | serialNumber=FD9B93035F4DA174CO 


4FA71634FE1F6AA493C78A5335F985 
651F937888DF7A89, cn=ANIL 


AHIRE 111 emia 
(अनिल आहिरे) 
उपसचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१. आयुक्त (वै.शि.), वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन, मुंबई 
२. महालेखापाल-१/२ (लेखा परीक्षा/ळेखा व अनुज्ञेयत), महाराष्ट्र, मुंबई / नागपूर 
३. संचालक, वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन, मुंबई 
४. मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम, मुंबई विभाग. 
५. कार्यकारी अभियंता, एकात्मिक घटक (सा.बां.) विभाग, मुंबई 
६. अधिष्ठाता, सर ज.जी.समूह रुग्णालये, मुंबई 
७. अधिक्षक, सेंट जॉर्जेस रुग्णालय, मुंबई 
८. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
९. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई 
१०.निवडनस्ती (प्रशा-१). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


